सत्यमेव जयते 


वर्ष- १२ , अंक - १२ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ - २ ९ , २०२३ / चैत्र २८ , शके १ ९ ४५ 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


[ पृष्ठे ८ 


सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
अधिसूचना 

66 

क्रमांक भूसंपादन / सुजाकियो / कावि- ३७ / २०२३. - कार्यकारी अभियंता , सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना विभाग , धुळे यांनी 
खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जमीनधारकांना जमिनींमध्ये महाराष्ट्र शासन , सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४ ९ , महाराष्ट्र 
राज्यात सुविधा व सेवा ( विद्युत तारमार्ग वगळता ) देण्यासाठी , भूमिगत नळमार्ग टाकण्यासाठी आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्यासाठी जमिनीमधील 
वापर हक्कांचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम , दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ 
नुसार ” सुलवाडे - जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना अंतर्गत मौजे बाभुळवाडी , तालुका - जिल्हा धुळे ( खालील अनुसूचीनुसार ) मधील गावातून 
भूमिगत बंदिस्त ऊर्ध्वगामी नलिका क्रमांक ४ ( अ ) , टाकणेकामी जमिनींवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे आहे . 

" 


त्या अनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे धुळे जिल्ह्यातील , धुळे तालुक्यातील मौजे बाभुळवाडी , तालुका - जिल्हा धुळे या गावातून 
भूमिगत बंदिस्त ऊर्ध्वगामी नलिका क्रमांक ४ ( अ ) , जात असल्याने जमिनीखालून नलिका टाकण्यासाठी खालीलप्रमाणे खाजगी जमिनीवरील वापर 
हक्काचे संपादन करावयाचे आहे . सबब , या प्रयोजनासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करणेची कार्यवाही करणेचेबाबत मा . जिल्हाधिकारी सो . , धुळे 
यांनी उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांना प्राधिकृत केलेले आहे . 


सदर जमिनींवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे असल्याने जमीनमालकांचे नाव , गट नंबर व संपादनाचे अधिसूचित क्षेत्र इत्यादी 
तपशील सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दिलेले आहे . सदर जमिनीत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सदर भूमिगत वाहिन्या उभारणीच्या 
कामाबाबत कोणतेही आक्षेप असल्यास , सदर अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून २१ दिवसांच्या आत सदर आक्षेप योग्य त्या आवश्यक 
कागदपत्रांसह कार्यालयीन वेळेत ( शासकीय सुट्टी वगळून ) सकाळी ११.०० ते ५.०० वाजेपर्यंत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांचे कार्यालयात समक्ष दाखल करावे . 


( १ ) 


उपरोक्त मुदतीत जर कोणताही आक्षेप / हरकत दाखल केली नाही , तर कोणाचेही काहीएक म्हणणे किंवा हरकत नाही असे समजून 
सदर मिळकतीच्या जमिनींवर वापर हक्काचे संपादन करावयाची कार्यवाही पूर्ण करणेत येईल . त्यानंतर येणाऱ्या हरकती विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 

भाग १ ( नाविपु ) ४२१ 


गाव 


१ 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ - २ ९ , २०२३ / चैत्र २ - ८ , शके १ ९ ४५ 

ऊर्ध्वगामी नलिका क्रमांक ४ ( अ ) 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे बाभुळवाडी 

अनुसूची 


बाभुळवाडी 


गट 

क्रमांक 

२ 


१४ 


१ ९ ० 


१८५ 


धुळे , १३ मार्च २०२३ . 


उपगट 

क्रमांक 

३ 


१४/५ 

१ ९ ० / १ 


खातेदाराचे नाव 


४ 


- 


उत्तम व्यंकट चांभार 

विवेक शामराव पाटील 


शामराव सुकलाल पाटील 

तुषार शामराव पाटील 

१८५/३ रविंद्र सुरेश पाटील 


एकूण क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


५ 
हे . आर 


० ४३ 


० ५२ 


८८ 


१ ८३० 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


६ 

हे . आर 


० ००७५ 


१४१० 


O ० ९ ०० 


० २३ ९ 


शेरा 


७ 


खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 


तृप्ती धोडमिसे , 
भा.प्र.से. , 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे . 


अधिसूचना 

66 

महाराष्ट्र 

क्रमांक भूसंपादन / सुजाकियो / कावि- ३ ९ / २०२३. - कार्यकारी अभियंता , सुलवाडे- जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना विभाग , धुळे यांनी 
खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जमीनधारकांना जमिनींमध्ये महाराष्ट्र शासन , सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४ ९ , 
राज्यात सुविधा व सेवा ( विद्युत तारमार्ग वगळता ) देण्यासाठी , भूमिगत नळमार्ग टाकण्यासाठी आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्यासाठी जमिनीमधील 
वापर हक्कांचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम , दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ 
नुसार ” सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना अंतर्गत मौजे कापडणे , तालुका - जिल्हा धुळे ( खालील अनुसूचीनुसार ) मधील गावातून 
भूमिगत बंदिस्त गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक १ , टाकणेकामी जमिनींवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे आहे . 


त्या अनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे धुळे जिल्ह्यातील , धुळे तालुक्यातील मौजे कापडणे , तालुका - जिल्हा धुळे या गावातून 
भूमिगत बंदिस्त गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक १ , जात असल्याने जमिनीखालून नलिका टाकण्यासाठी खालीलप्रमाणे खाजगी जमिनीवरील वापर 
हक्काचे संपादन करावयाचे आहे . सबब , या प्रयोजनासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करणेची कार्यवाही करणेचेबाबत मा . जिल्हाधिकारी सो , धुळे 
यांनी उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांना प्राधिकृत केलेले आहे . 


सदर जमिनीवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे असल्याने जमीनमालकांचे नाव , गट नंबर व संपादनाचे अधिसूचित क्षेत्र इत्यादी 
तपशील सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दिलेले आहे . सदर जमिनीत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सदर भूमिगत वाहिन्या उभारणीच्या 
कामाबाबत कोणतेही आक्षेप असल्यास सदर अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून २१ दिवसांच्या आत सदर आक्षेप योग्य त्या आवश्यक 
कागदपत्रांसह कार्यालयीन वेळेत ( शासकीय सुट्टी वगळून ) सकाळी ११.०० ते ५.०० वाजेपर्यंत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांचे कार्यालयात समक्ष दाखल करावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ - २ ९ , २०२३ / चैत्र २ - ८ , शके १ ९ ४५ 

उपरोक्त मुदतीत जर कोणताही आक्षेप / हरकत दाखल केली नाही , तर कोणाचेही काहीएक म्हणणे किंवा हरकत नाही असे समजून 
सदर मिळकतीच्या जमिनींवर वापर हक्काचे संपादन करावयाची कार्यवाही पूर्ण करणेत येईल . त्यानंतर येणाऱ्या हरकती विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 


गाव 


१ 


कापडणे 


गट 

क्रमांक 

२ 


७ ९ 


धुळे , १३ मार्च २०२३ . 


उपगट 

क्रमांक 

३ 


७ ९ 


गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक १ 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे कापडणे 

अनुसूची 


अधिसूचना 


खातेदाराचे नाव 


४ 


भाईदास माणिक पाटील 

साहेबराव माणिक पाटील 


पिरन गुलाब पाटील 

सरस्वतीबाई गुलाब पाटील 


एकूण क्षेत्र .. 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम १ ९ नुसार 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे जळगाव बु . / जळ - भुसावळ / ४ थी रेला / 
एसआर -१८७ / २०१७ / २०२३ . - ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , 


एकूण क्षेत्र 


५ 
हे . आर 


० 


१० 


१० 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


६ 

हे . आर 


● ०८० 


०८० 


शेरा 


७ 


खाजगी 


३ 


तृप्ती धोडमिसे , 
भा.प्र.से. , 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे . 


अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / जळगाव - भुसावळ / ४ थी रेला / एसआर 
१८७/२०१७ , दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ' एक ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनींची , अनुसूची ' दोन ' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 
आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ - २ ९ , २०२३ / चैत्र २ - ८ , शके १ ९ ४५ 
समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वेने दळण - वळण 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची ' तीन ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 

अनुसूची- तीन 

जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची ' चार ' 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


४ 


6 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव , तालुका जळगाव , 
जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 

जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव , मौजे जळगाव बु . 

लागवडीलायक 

एकूण 

क्षेत्र 

क्षेत्र 
२ 

हे . आर 


भूसंपादन क्रमांक / 

गट क्रमांक 


१ 


४७ ९ पै . 

४८० पै . 

४८१ पै . 

४ ९ ० / २ / २ पै . 
४ ९ १ पै . 

एकूण क्षेत्र 


: 


: 


: 


- 


१० 


० ३१ 


००८ 


० ० ९ 


०१० 


० ६८ 


३ 

हे . आर 


०१० 


० ३१ 


००८ 


० ० ९ 


० 


१० 


०६८ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - भुसावळ चौथ्या रेल्वे लाईनकरिता 
जमिनींचे संपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे जळगाव बु . , तालुका जळगाव , 
जिल्हा जळगाव येथील जमिनी जळगाव - भुसावळ चौथ्या रेल्वे लाईनकरिता 
जमिनींचे संपादन , भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक १८७/२०१७ , दिनांक १ 
जून २०१ ९ चा स्वतंत्र गावाचा प्रस्ताव . 


निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक . 


टिपा. 

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव तसेच उपमुख्य 
अभियंता ( बांधकाम ) , मध्य रेल्वे , भुसावळ , तालुका भुसावळ , 
जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


( ३ ) तहसीलदार , जळगाव मार्फत संबंधित तलाठी जळगाव बु . 
( जळगाव शहर ) , तालुका जळगाव यांनी संबंधित ७ / १२ 
उताऱ्यावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी . 


जळगाव , १४ मार्च २०२३ . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव १ , २ , ३ या कार्यालयाने संपादनाखालील 
गटांच्या खरेदी - विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही 
करावी . 


अमन मित्तल , 
जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ - २ ९ , २०२३ / चैत्र २ - ८ , शके १ ९ ४५ 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 

आदेश 

क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / प्रितम बी / ६१३८ / 
४२ ९ ७ / सन २०२२ - उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 
नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , शेखर प्रल्हाद बढे , 
मुख्यप्रवर्तक प्रितम - बी को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , मौजे नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / 
एचएसजी / टिसी / ६१३८ / सन २०२२ , दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ 
अन्वये मौजे नाशिक शहर शिवारातील सर्व्हे नंबर ७० ९ / १६ / प्लॉट / 
५ यांसी एकूण क्षेत्र २८२.०० चौरस मीटर व सर्व्हे नंबर ७० ९ / 
१७ / प्लॉट / ६ यांसी क्षेत्र २८२.०० चौरस मीटर असे एकत्रित क्षेत्र 
५६४.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करीत आहे . 

។ 

व 

नाशिक , १४ नोव्हेंबर २०२२ . 


क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / शिवदिप 
अपार्टमेंट / ६१३ ९ / ४२५० / सन २०२२ - उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक तालुका , नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , रविंद्र 
किसन हिर , मुख्यप्रवर्तक शिवदिप अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह 
हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , मौजे नाशिक ही संस्था नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६१३ ९ / सन २०२२ , दिनांक 
१४ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर 
८ ९ १ / ७० - अ यांसी एकूण क्षेत्र ९ ४१.०० चौरस मीटर राहणार 
फ्लॅट क्रमांक ३ , चेतनानगर , नाशिक या मिळकतीवर सभासदांसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
असून 
आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

नाशिक , १४ नोव्हेंबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / पाम रेसिडेन्सी / 
६१४०/४२५२ / सन २०२२. उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 
तालुका , नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , दिपक रामदास 
अरिंगळे , मुख्यप्रवर्तक पाम रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , मौजे नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६१४० / सन २०२२ , दिनांक २१ 
नोव्हेंबर २०२२ अन्वये मौजे देवळाली शिवारातील सर्व्हे नंबर 
२२३/१ , प्लॉट नंबर १ यांसी एकूण क्षेत्र ७२००.०० चौरस मीटर 
क्षेत्रापैकी ५३८१.८५ चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

नाशिक , २१ नोव्हेंबर २०२२ . 


आदेश 


५ 


क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिओ / राणीबाग / ६१४२ / 
४४३ ९ / सन २०२२ - उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 
नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , ललितकुमार मोहनलाल 
साखला , मुख्यप्रवर्तक राणीबाग को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , मौजे म्हसरूळ ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एनएसके / एचएसजी / टिओ / ६१४२ / सन २०२२ , दिनांक २ डिसेंबर 
२०२२ अन्वये मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर १ ९ ३ / १ यांसी 
एकूण क्षेत्र ९ ६००.०० चौरस मीटर + पो . ख . ४००.०० चौरस 
मीटर एकूण क्षेत्र १०,०००.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी हक्क संस्था असे 
करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

नाशिक , २ डिसेंबर २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ - २ ९ , २०२३ / चैत्र २ - ८ , शके १ ९ ४५ 

- 


आदेश 

क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / नि . वृ.गा.ए. - २ / 
६१४१ / ४४ ९ ० / सन २०२२. - उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 
तालुका , नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , बायाजी कारभारी 
राऊत , मुख्यप्रवर्तक निर्माण वृंदावन गार्डन्स ए -२ को - ऑपरेटिव्ह 
हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , मौजे पिंपळगाव बहुला ही संस्था 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६१४१ / सन २०२२ , 
दिनांक २ डिसेंबर २०२२ अन्वये मौजे पिंपळगाव बहुला शिवारातील 
सर्व्हे नंबर १ ९ ५ - फ , प्लॉट नंबर १ यांसी एकूण क्षेत्र ८८२७.६४ 
चौरस मीटर क्षेत्रापैकी ६१७.९ ३ चौरस मीटर या मिळकतीवरील 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

नाशिक , २ डिसेंबर २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक वि- ४ / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ए.ग्रि.रो.हा. / ६१४३ / ४४ ९ २ / 
सन २०२२. - उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 
नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , विवेक अशोक मोहनानी , 
मुख्यप्रवर्तक एकता ग्रिन व्हीला व रो - हाऊस को - ऑपरेटिव्ह 
हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक , मौजे पाथर्डी ही संस्था 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६१४३ / सन २०२२ , 
दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ अन्वये मौजे पाथर्डी शिवारातील गट 
नंबर २३१ यांसी एकूण क्षेत्र ४.५५ चौरस मीटर क्षेत्रापैकी १२७४८.७४ 
चौरस मीटर या मिळकतीवरील सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करीत आहे . 

नाशिक , ६ डिसेंबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ए . ग्रि . के टू एन / 
६१४४ / ४४ ९ ४ / सन २०२२. - उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 
तालुका , नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , विवेक अशोक 
मोहनानी , मुख्यप्रवर्तक एकता ग्रिनव्हीला के टू एन को - ऑपरेटिव्ह 
हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , मौजे पाथर्डी ही संस्था नोंदणी 


क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६१४४ / सन २०२२ , दिनांक 
६ डिसेंबर २०२२ अन्वये मौजे पाथर्डी शिवारातील गट नंबर २३१ 
यांसी एकूण क्षेत्र ४.५५ हेक्टर पैकी ४३४ ९ .४१ चौरस मीटर या 
मिळकतीवरील सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , ६ डिसेंबर २०२२ . 

६ 


आदेश 

क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ए.ग्रि.रो.आर . / 
६१४५ / ४४ ९ ६ / सन २०२२. उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 
तालुका , नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , विवेक अशोक 
मोहनानी , मुख्यप्रवर्तक एकता ग्रिनव्हीला के टू एन को - ऑपरेटिव्ह 
हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , मौजे पाथर्डी ही संस्था नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६१४५ / सन २०२२ , दिनांक 
६ डिसेंबर २०२२ अन्वये मौजे पाथर्डी शिवारातील गट नंबर २३१ 
यांसी एकूण क्षेत्र ४.५५ हेक्टर पैकी ४३२६.७३ चौरस मीटर या 
मिळकतीवरील सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , ६ डिसेंबर २०२२ . 


फयाज मुलाणी , 
उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था , नाशिक , 
जिल्हा नाशिक . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / १३०२ / सन २०२२. - मी , 
रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
अधिसूचित करतो की , सुरभि दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , पोहरे , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ - २ ९ , २०२३ / चैत्र २ - ८ , शके १ ९ ४५ 

आदेश 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३३७ / २०२२ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ हा आहे . 


जळगाव , ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २७६८ / सन २०२२. - श्री . पी . आर . 
फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नवापूर यांना दिनांक १७ डिसेंबर २०२२ रोजीची १ दिवस 
अर्जित रजा आणि दिनांक १६ डिसेंबर २०२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत 

आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . आर . फुलारी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नवापूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते 
श्री . पी . आर . फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर हे कर्तव्यावर हजर होईपावेतोचा 
कार्यभार श्रीमती ए . के . बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर . फुलारी , 
२ 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नवापूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नवापूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , १६ डिसेंबर २०२२ . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २८०५ / सन २०२२. – श्री . एस . टी . 
मलिये , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक १६ 
डिसेंबर २०२२ ते १७ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण २ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . टी . मलिये यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


७ 


वरीलप्रमाणे दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक १७ डिसेंबर 
२०२२ पावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . 
एन . मोरे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . टी . मलिये , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


नंदुरबार , १ ९ डिसेंबर २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 11199 / 2022.- Extended Earned 
Leave for one ( 1 ) day with effect from 17th 
December 2022 is hereby granted to Smt . B. M. 
Burade - Kaduskar , 4th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Addtional Chief Judicial Magistrate , 
Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ - २ ९ , २०२३ / चैत्र २ - ८ , शके १ ९ ४५ 

officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. M. Gadiya , 5th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 17th 
December 2022 to 17th December 2022 . 

Nashik , 22nd December 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 11200 / 2022.- Earned Leave for 
one ( 1 ) day with effect from 19th December 
2022 prefixed Sunday falling on 18th December 
2022 with permission to leave headquarter is 
hereby granted to Dr. Shri . U. J. More , District 
Judge - 13 and Additional Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . V. S. Malkalpatte - Reddy , 
District Judge - 12 and Addtional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 17th December 2022 
after office hours to 20th December 2022 before 
office hours . 

Nashik , 22nd December 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 11201 / 2022.- Earned Leave for 
one ( 1 ) day with effect from 16th December 
2022 is hereby granted to Smt . B. M. Burade 
Kaduskar , 4th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Addtional Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. M. Gadiya , 5th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 16th 
December 2022 to 16th December 2022 . 

Nashik , 22nd December 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 11207 / 2022.- Earned Leave for 
eight ( 8 ) day with effect from 16th December 
2022 to 23rd December 2022 with permission to 
leave headquarters is hereby granted to Smt . 
Y. D. Boravke , Joint Civil Judge , Senior Division 
and Addtional Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. L. Saraf , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 15th 
December 2022 after office hours to 21st 
December 2022 before office hours with Shri . J. 
V. Bhende , 3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Niphad 
with effect from 21st December 2022 before 
office hours to 24th December 2022 before 
office hours . 


SHRICHAND D. JAGMALANI , 
Principal District and Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 22nd December 2022 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


